कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ च्या 
सुधारीकरणास व आधुनिकीकरणासाठी महानिर्मिती 
कंपनी मर्यादित यांना प्राप्त झालेल्या अनुदानाच्या 
रक्कमेच्या समायोजनाबाबत वित्तीय वर्ष २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पुरमा-२०१९/प्र.क्र.३५/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : - १४ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३,दि.८ जुले,२०१९ 
२) महानिर्मिती कंपनीचे पत्र क्र. ७॥०/॥/१७5२७७_/७७॥/॥/९०.४८८६, दि.१५ मे, २०१९ 
३) शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. पुरमा-२०१९/प्र.क्र.३५/ऊर्जा-३, 
दि. १० ऑक्टोंबर,२०१९ 
४ वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि. ४ एप्रिल, २०२२ 


प्रस्तावना : - 

कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ (आधुनिकीकरण व नूतनीकरण ) जागतिक बँकेच्या 
सहकार्याने उभारण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पासाठी सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मागणी क्र. के-६ 
योजना सांकेतांक २८०१२८७६ अंतर्गत पावसाळी अधिवेशनामध्ये रू. २२.४४ लाख पुरवणी मागणी संदर्भ 
क्र. 3 अनव्ये मंजूर झाली आहे. 

कोराडी औष्णिक प्रकल्प संच क्र. ६ च्या नुतनीकरण व आधुनिकीकरण्यासाठी 
एमएसपीजीसीएलला या अंतर्गत एकूण रू. २२,४४,००/- इतकी तरतूद जुले, २०१९ च्या अधिवेशनामध्ये 
पुरवणी मागणीव्दारे करण्यात आली. सर्व तरतूद दि.१०/१०/२०१९ च्या पुस्तकी समायोजनाच्या 
आदेशान्वये वितरीत करण्यात आली. परंतू महालेखापाल कार्यालयाने सदर समायोजनाची नोंद घेतली 
गेली नसल्याने व मार्च,२०२० मधील करोना-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे लाकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सदर 
रक्कमेच्या महाळेखापाल कार्यालयातील नोंदविलेल्या रक्‍कमांशी ताळमेळ घालणे शक्य न झाल्याने सन 
२०१९-२० च्या विनियोजन लेखे अहवालामध्ये एकूण रू. २२,४४,०००/- (रूपये बावीस लाख चव्वेचाळीस 
हजार फक्‍त) बचत दाखविलेली आहे. 

उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णय कोविड-१९ च्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर समन्वय होऊ 
न शकल्याने महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांनी त्यांच्या वित्तीय लेख्यांमध्ये रक्‍कम रू. २२,४४,०००/- 
(रूपये बावीस लाख चव्वेचाळीस हजार फक्‍त) चे समायोजन दर्शविण्यात आले नाही. या कारणास्तव 
सदर झासन निर्णय अधिक्रमित करून नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१९/प्र.क्र.३५/ऊर्जा-३ 


शासन निर्णय : - 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात रक्‍कम रु. २२,४४,०००/- (रूपये बावीस लाख चवेचाळीस 
हजार फक्त) ची अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली असून महानिर्मिती कंपनीचा कोराडी युनिट क्र. 
६ (आधुनिकीकरण व नुतनीकरण) हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने जागतिक बँकेच्या अर्थसहायाने 
उभारण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने जागतिक बँकेकडून महानिर्मिती कंपनीस मंजूर व राज्याच्या 
एकत्रित निधीत जमा झालेली अनुदानाची रक्‍कम रु. २२,४४,०००/- (रूपये बावीस लाख चवेचाळीस 
हजार फक्त) इतकी रक्कम महानिर्मिती कंपनीस रोखीने वितरीत न करता पुस्तकी समायोजनाने खाली 
नमूद लेखाशिर्षाखाली समायोजित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. “मागणी क्र. के-६ २८०१ वीज,०५ पारेषण व वितरण,१९९ अशासकीय संस्थाना सहाय्य,(0०),(००) 
(०१) एमएसपीजीसीएल ला कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र.६ च्या नुतनीकरणासाठी व 
आधुनिकीकरणासाठी सहाय (२८०१२८७६) ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षा खाली खर्ची 
टाकावा. 
३. या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली अनुदानाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात आली आहे त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 
४. वरील मंजूर अनुदानाची रक्‍कम महानिर्मिती कंपनीस रोखीने वितरीत न करता खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे महानिर्मिती कंपनीकडून जलसंपदा विभागास देय असलेल्या भाडेपट्टीच्या रक्‍्कमेपाटी 
वसूल करण्यात यावी आणि खाली नमूद केलेल्या जमा लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनेव्दारे 
समायोजित करण्यात यावी. 


अ. । तपशिल रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

क्र. 

१ वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या २२,४४,०००/- ०८०१ वीज २२ इतर जमा 
वर्षातील जागतिक बँकेच्या रक्कमा २२ (०१) इतर 
अनुदानाच्या रकक्‍्कमेपोटी जमा रक्कमा महाराष्ट्र 
समायोजित करावयाची राज्य वीज मंडळाकडून 
रक्‍कम येणारी भाडेपट्टीची 

रक्‍कम (०८०१०१६३) 
एकूण २२,४४,०००/- 


५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने या रक्कमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१९/प्र.क्र.३५/ऊर्जा-३ 


६. सदर देयकाच्या समायोजनासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (ऊर्जा-३) 
व नियंत्रण अधिकारी म्हणून सह सचिव (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता / लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 
अधिकारात रक्कम रु. २२,४४,०००/- (रूपये बावीस लाख चवेचाळीस हजार फक्त ) चे पुस्तकी 
समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 
८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०९१४१२२४४६०९१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NANASAHEB 
RAJARAM DHANE. = 
(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by NANASAHEB RAJARAM DHANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND 


(0D076A47198885E07A4B6, 
IDBDFCFE6CD25EDO8ADF59F4D2FD8C1EDE173073 
HEB RAJARAM DHANE 
30! 


Wa -: 

१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाहगड, 
वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

२. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विदयुत सुत्रधारी कंपनी मर्यादित, हॉगकाँग 
बिल्डींग,४ था मजला ,एम.जी .रोड, फोर्ट, मुंबई-२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ,मुंबई, 

७. उप सचिव, (जसव्य व लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

८. मुख्य अभियंता, (विद्यत) जलविद्युत प्रकल्प यांचे कार्यालय, एचएसबीसी इमारत, 
४था मजला, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

qq. वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६, BT FT हमी कार्यासन) 
मंत्रालय, मुंबई, ३२ 

१२. अवर सचिव (ऊर्जा-४ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


